राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या 
अहवाल क्र.५६ मधील शिफारशींनुसार महाराष्ट्र 
राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील यादींमध्ये नव्याने 
जाती समाविष्ट करणे, दुरुस्ती करणे व वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आयोग-२०२४/प्र.क्र.६०/मावक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : १) झासन निर्णय क्र.सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.२३५/मावक-५, दि.२५.०६.२००८ 

२) शासन निर्णय क्र.सीबीसी-२०१९/प्र.क्र.७२/मावक, दि.०४.०६.२०१९ 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्याच्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील 
जातीच्या यादीमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार वाचा येथे नमूद क्र.१ व २ च्या शासन 
निर्णयांन्वये काही नवीन जातींचा अंतर्भाव करुन / वगळून यादी अद्ययावत केलेली आहे. 


राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांनी अहवाल क्र.५६ शासनास सादर करुन त्याद्वारे महाराष्ट्र राज्याच्या 
इतर मागास वर्ग, विमुक्‍त जाती / भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातींच्या यादीमधील काही जाती 
वगळण्याची तर काही जातींचा नव्याने अंतर्भाव करण्याची शासनास शिफारस केली आहे. त्यानुसार आयोगाने 
केलेल्या सदर शिफारशी विचारात घेऊन, त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.१३.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची मान्यता 
घेण्यात आलेली आहे. तद्नंतर मा.मंत्रीमंडळासमोर राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांचा अहवाल क्र.५६ सादर 
करण्यात आला. सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती मा.मंत्रीमंडळाने दिळेळी मान्यता विचारात घेऊन, इतर 
मागास वर्ग, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातींच्या यादीमध्ये सुधारणा करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या अहवाल क्र. ५६ मधील शिफारशीनुसार विमुक्‍त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या दि.२५.०६.२००८ व दि.०४.०६.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयांन्यये अंतिम करण्यात आलेल्या जाती / तत्सम जातीच्या यादीत खालील प्रमाणे बदल 
करण्यास याद्वारे शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल क्र. ५६ मध्ये प्रकरण क्र.१३/२०१४, प्र.क्र.०२/२०१२, प्र.क्र. 
२८/२०१४, प्र.क्र.०१/२०१५, प्र.क्र.१३३/२०२२ आणि प्र.क्र.०५/२०१४ अन्वये एकूण of बाबींवर सखोल 
पडताळणीअंती शासनास अभिप्राय सादर केले आहेत. सदर प्रकरणांबाबतची वस्तुस्थिती व गुणवत्ता विचारात 
घेऊन खालील तक्त्यात नमूदप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२४/प्र.क्र.६०/मावक 


अ.क्र. आयोगाचा प्र.क्र. हीचे नाव शासनाचा निर्णय 

| 9 | २ ३ ४ 

१ प्र.क्र.१३३/२०२२ केवट- या जातींचा भटक्या जमाती (ब) म्हणून समावेश करणे 
तागवाली/ 

केवट-तागवाले/ 

तागवाले / 
तागवाली / 
तागवाला 

2 | प्र.क्र.१३/२०१४ PASI आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग 
यादीत अ.क्र.१८२ वर नमूद माळी, बागवान, राईन (बागवान) 
(मुस्लिमधर्मीय) समोर dost (मुस्लिमधर्मीय) चा समावेश 
करण्यात येत आहे. 

३ | प्र.क्र.०२/२०१२ चूनेवाला, । आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागास वर्ग यादीतील 

चूनेवाले  । अ.क्र.२६७ वर समावेश असलेल्या चूनारी जातीसमोर चूनेवाला, 
चूनेवाले या जातींचा समावेश करण्यात येत आहे. 

४ प्र.क्र. २८/२०१४ हडगर आयोगाच्या शिफारशीनुसार “हडगर” या जातीचा समावेश 
'विशेष मागास प्रवर्ग. यादीतील अ.क्र. ३ (१ कोष्टी जातीची 
तत्सम जात म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 

4 | प्र.क्र.०१/२०१५ | लाडवंजारी | आयोगाच्या शिफारशीनुसार वंजारी या मुख्य जातीची लाड 
वंजारी ही पोटजात म्हणून भटक्या जमाती (ड) क्रमांक (30) मध्ये 
समावेञञा करण्यात येत आहे. 

६ | प्र.क्र.०५/२०१४ भोयर इतर मागास प्रवर्गातील अ.क्र.२२६ वरील "भोयर" या जातीची 
आजमितीस असलेली दुबार नोंद वगळण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेले बदल हे शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून लागू होतील. 
०४. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०८०६१२४९००८८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR 90 


(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


lly signed by RAVINDRA RAMDAS PETKAR 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, 
02221 e63deda18472966f6ceba0e52b81716756b206278e1fSbd437fe438 


प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 
३. मा. अध्यक्ष, विभानसभा यांचे खासगी सचिव. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२४/प्र.क्र.६०/मावक 


छ. 
षु. 
६. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 

मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा. पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. मुख्य सचिव यांचे सह/उप सचिव. 
. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. त्यांना विनती करण्यात येते की, त्यांनी 


त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख सूचना दयाव्यात. 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१. मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य महानगर दंडाधिकारी 

. सर्वे विभागीय आयुका, 

. सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

. सर्व उप विभागीय अधिकारी (महसूल) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, 
. सर्व तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसिलदार, 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, गुबई 

२५. 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, नागपूर 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, माध्यमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, आदिवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

३५. 
. उपायुक्‍त तथा सदस्य, विभागीय जात पडताळणी समिती (सर्व जिल्हे) 

. सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समिती (सर्व जिल्हे) 

. सर्व प्रादेशिक उप संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण 

. सर्व विभागीय समाज कल्याण अधिकारी/ सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 
. सर्व सहायक सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे समाजकल्याण अधिकारी 

. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, बृहन्मुंबई/ मुंबई उपनगरे 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती. 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, नागपूर 


सदस्य सचिव, राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


